Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४, अंक ३० ] 


शनिवार , नोव्हेंबर ३ , २०१८/ कार्तिक १२ , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ७५ , 

किंमत : रुपये ५५-०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर 

विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इ. इ. 

केवळ नागपूर 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६६ . 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३, कलम ११ ( १ ) 
अन्वये. 


क्रमांक अका-प्रस्तु- भूसं- आसो.प्र.नु.-१- कावि -७९३-२०१८. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना, 
महसुल व वनविभाग क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४- प्र.क्र .७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा 
करण्यात आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड- अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी, या अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक 
तपशिलवार वर्णन केलेली जमिन ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा उल्लेख करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे . अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 
असे वाटते, ज्याचा स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट- कलम 
( १) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसुचित करण्यात येते की , उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 
ना .-एक -१ ( १८५२ ). 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८/ कार्तिक १२ , 


शके १९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणारे असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावी .) 


आणि ज्याअर्थी, समाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्येदिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा). 


त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसुचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत जमीनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या अन्वये सुट देता येईल . 


परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचा किंवा क्षतिचा 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या 
उपनियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , गोंडपिपरी , जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत 


आहे .). 


अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१- एलए- ६५-२०१८-२०१९, गांव घोसरी, प.ह.नं. ०३, तालुका पोंभुर्णा, जिल्हा चंद्रपूर . 
अ . क्र . सर्वे नंबर / गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


३१७ 


० १५ 


१ 
२ 

३ 


३१६ 


० ० ९ 


३०८ 


००७ 


४ 


२७८ 


०३५ 


१५३ 


० १० 


६ 


१३४ 


००१ 


१३३ 


० ०५ 


८ 


१३२ 


० ०४ 


९ 


३२ ९ 


००७ 


१० 


९ ५२ 


०३२ 


एकूण . . 


१२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८ / कार्तिक १२ , 


शके १ ९ ४० 


३ 


३ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प अंतर्गत आसोलामेंढा प्रकल्प. 
: - गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प अंतर्गत आसोलामेंढा मुख्य कालव्यावरुन निर्गमित दिघोरी शाखा 

कालव्यासाठी मौजा घोसरी येथील खाजगी शेतजमीन संपादीत करण्याकरीता . 
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प अंतर्गत आसोलामेंढा मुख्य कालव्या वरुन निर्गमित दिघोरी शाखा 
कालव्याची सिंचन निर्मिती करुन पोंभुर्णा तालुक्यास सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देणे. 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक रोजगार, 
पायाभूत सुविधा सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - विस्थापित होत नाही . 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा अभ्यास 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 


अनुसूची - चार 
: -गोसीखुर्द प्रकल्प , महाराष्ट्र यांस भारत सरकार , पर्यावरण व वन मंत्रालय , नवी दिल्ली यांचे 
पत्र क्र . No.-J-11016 (7)-84- EN.S-LA दिनांक ३ फेब्रुवारी, १९ ८८ नुसार पर्यावरण आघात निर्धारण झालेले 
असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारण बाबतची तरतुद लागु होत नाही. 


अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


: -निरंक 


प्रशासक म्हणून नियुक्त केलेल्या 
अधिका-याचे पदनाम 


प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: -निरंक 


: -निरंक 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील 


टीप : भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, गोंडपिपरी जि . चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी 

उपलब्ध आहे. 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा . , अ. क्र . ६७. 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३, कलम ११ ( १ ) 
अन्वये. 


क्रमांक अका - प्रस्तु - २- कावि-७९४-२०१८. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसुचना , महसुल व वनविभाग क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्र.क्र . ७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त 
अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ३ , २०१८/ कार्तिक १२, शके १९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, या अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , चंद्रपूर जिल्ह्याचा जिल्याधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमिन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता ( यात 
यापुढे ज्याचानिर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा उल्लेख करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे , अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे , असे वाटते , ज्याचा स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेले अनुसूची- दोनमधेदिलेले आहे . आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या 
पोट -कलम (१) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसुचित करण्यात येते की उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे . 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणारे असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावी.) 

आणि ज्याअर्थी, समाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा). 

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसुचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण- चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत जमीनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही. 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या अन्वये सुट देता येईल . 

परंतु, आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीने बुद्धीपरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीचा किंवा क्षतिची 
जिल्हाधिका- याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ पोट- कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढेजिचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या 
उपनियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 
आणि 

म्हणून ,त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, गोंडपिपरी , जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करित आहे . 

अनुसूची-एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२- एलए- ६५-२०१८-२०१९, गांव फुटाणा मोकासा, प.ह.नं. ०३, तालुका पोंभुर्णा, जिल्हा चंद्रपूर. 
सर्व्हे नंबर / गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


हे . आर 


१ 


३५४ 


० ०५ 


२ 


३५० 


००१ 


३ 


० ११ 


३४५ 
३७७ 


४ 


० ११ 


० १५ 


५ 
६ 


३८० 
१ ९ ३ 


० २७ 


७ 


० ०७ 


३४२ 
३५२ 


८ 


०३२ 


९ 


३७ ९ 


एकूण .. 


१ १२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ३ , २०१८ / कार्तिक १२ , शके १९ ४० 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


प्रकल्प कार्याने वर्णन 


गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प अंतर्गत आसोलामेंढा प्रकल्प. 
: - गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प अंतर्गत आसोलामेंढा मुख्य कालव्यावरुन निर्गमित दिघोरी शाखा 

कालव्यासाठी मौजा घोसरी येथील खाजगी शेतजमीन संपादीत करण्याकरीता . 
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प अंतर्गत आसोलामेंढा मुख्यकालव्या वरुन निर्गमित दिघोरी शाखा 
कालव्याचीसिंचन निर्मिती करुन पोंभुर्णा तालुक्यास सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देणे . 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक रोजगार , 
पायाभूत सुविधा सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : विस्थापित होत नाही . 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा अभ्यास 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 


अनुसूची - चार 
: -गोसीखुर्द प्रकल्प , महाराष्ट्र यांस भारत सरकार , पर्यावरण व वन मंत्रालय , नवी दिल्ली यांचे 
पत्र क्र . No.-J-11016 (7)-84- EN.S-LA दिनांक ३ फेब्रुवारी, १९ ८८ नुसार पर्यावरण आघात निर्धारण झालेले 
असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारण बाबतची तरतुद लागु होत नाही. 


अनुसूची - पाच 
नियुक्ती केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


प्रशासक म्हणून नियुक्ती केलेल्या 


: -निरंक 


अधिका-याचे पदनाम 


प्रशासकाचा कार्यालयाचा पत्ता 


: -निरंक 


: -निरंक 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील 


टीप : भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, गोंडपिपरी जि . चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध 

आहे. 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा . , अ. क्र . ६८ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 


क्रमांक अका -प्रस्तु-२- कावि-७९५-२०१८. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना, 
महसुल व वनविभाग क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४- प्र.क्र . ७७- अ-२ , दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा 
करण्यात आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


ना .-एक -२ ( १८५२) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८ / कार्तिक १२ , शके 


१ ९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, या अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता (यात 
यापुढे त्याचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा उल्लेख करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 
ज्यांच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (१ ) 
च्या तरतुदीन्वये असे अधिसुचित करण्यात येते की उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणारे असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावी.) 


आणि ज्याअर्थी, समाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३, पोट -कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्येदिलेला आहे.(नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा.) 

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसुचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत जमीनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिलधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या सुट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीने बुद्धीपरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतिची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ पोट-कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढे त्याचा “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या 
उप-नियम (३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, गोंडपिपरी, जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे .) 

अनुसूची-एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-एलए-६५-२०१८-२०१९ , गांव नेवगाव मोरे, प.ह.नं. ०७, तालुका पोंभुर्णा, जिल्हा चंद्रपूर. 
सर्व्हे नंबर / गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


हे . आर 


१ 


१५३ 


००८ 


२ 


१५४ 


० २८ 


३ 


१५५ 


० ०८ 


४ 


११२ 


० ०६ 


१११ 


० १४ 


६ 


१६२ 


००५ 


७ 


१६१ 


००५ 


८ 


१७६ 


० १५ 


९ 


८० 


००९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३, २०१८ / कार्तिक १२ , शके १ ९ ४० 


७ 


अनुसूची - एक - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१० 


८१ 


०३४ 


११ 


५७ 


० २६ 


१२ 


८५ 


० २० 


१३ 


१ ९ ७ 


००९ 


१४ 


१ ९९ 


० २८ 


१५ 


१६० 


०१६ 


१६ 


१६६ 


० १ ९ 


१७ 


५३ 


० ०७ 


१८ 


५७ 


० १३ 


१ ९ 


४२ 


० १७ 


२० 


४३ 


०३३ 


२१ 


४४ 


० १५ 


एकूण . 


३३५ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


प्रकल्पकार्याने वर्णन 


गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प अंतर्गत आसोलामेंढा प्रकल्प . 
: - गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प अंतर्गत आसोलामेंढा मुख्यकालव्यावरुन निर्गमित दिघोरी शाखा 

कालव्यासाठी मौजा घोसरी येथील खाजगी शेतजमीन संपादीत करण्याकरीता. 
: - गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प अंतर्गत आसोलामेंढा मुख्यकालव्या वरुन निर्गमित दिघोरी शाखा 

कालव्याची सिंचन निर्मीती करुन पोंभुर्णा तालुक्यास सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देणे . 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक रोजगार 
पायाभूत सुविधा सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : विस्थापित होत नाही . 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा अभ्यास 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 


अनुसूची- चार 
: -गोसीखुर्द प्रकल्प, महाराष्ट्र यांस भारत सरकार , पर्यावरण व वन मंत्रालय , नवी दिल्ली यांचे 

पत्र क्र . No.-J-11016(7) -84- EN.S-LA दिनांक ३ फेब्रुवारी , १९८८ नुसार पर्यावरण आघात निर्धारण झालेले 
असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारण बाबतची तरतूद लागु होत नाही. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८ / कार्तिक १२ , शके १९ ४० 


अनुसूची - पाच 
नियुक्ती केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


: -निरंक . 


प्रशासक म्हणून नियुक्ती केलेल्या 
अधिका -याचे पदनाम 


प्रशासकाचा कार्यालयाचा पत्ता 


: -निरंक . 


: -निरंक . 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील 


टीप : भू- संपादीत जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , गोंडपिपरी, जि . चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी 

उपलब्ध आहे. 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६ ९ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , कलम ११ ( १ ) 


अन्वये. 


क्रमांक अका- प्रस्तु -२ - कावि-७९६-२०१८. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना, 
महसुल व वनविभाग क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७- अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा 
करण्यात आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता ( यात 
यापुढे त्याचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा उल्लेख करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 
असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे . आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट 
कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसुचित करण्यात येते की , उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणारे असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावी.) 

आणि ज्याअर्थी, समाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्येदिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा ). 

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसुचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत जमीनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३, २०१८ / कार्तिक १२ , शके १ ९ ४० 


९ 


परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुद्धीपरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीचाकिंवा क्षतिची 
जिल्हाधिका -याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम २०१४ ( यांत यापुढे त्याचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० 
च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , गोंडपिपरी, जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत 
आहे. 


अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४- एलए-६५-२०१८-२०१९ , गांव चक खापरी , प.ह.नं. ०९ , तालुका पोंभुर्णा, जिल्हा चंद्रपूर. 
अ . क्र . सर्व्हे नंबर/ गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


१ 


१५ 


११६ 


२ 


६ 


० ६८ 


३ 


५ 


० १० 


४ 


५८/१ 


० ४२ 


५ 


५ ९ 


० १२ 


६ 


६१ 


० ५२ 


७ 


६२ 


० ५६ 


८ 


६४/१ 


० ६५ 


९ 


६८ 


० ४८ 


१० 


६५/१ अ 


० १३ 


११ 


२ 


० १२ 


१२ 


५ 


० २० 


एकूण . 


५ १४ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प अंतर्गत आसोलामेंढा प्रकल्प. 
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प अंतर्गत आसोलामेंढा मुख्य कालव्यावरुन निर्गमित दिघोरी शाखा 
कालव्यासाठी मौजा घोसरी येथील खाजगी शेतजमीन संपादीत करण्याकरीता. 
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प अंतर्गत आसोलामेंढा मुख्य कालवावरुन निर्गमित दिघोरी शाखा 
कालव्याची सिंचन निर्मिती करुन पोंभुर्णा तालुक्यास सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देणे . 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक रोजगार , 
पायाभूत सुविधा सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 


ना .- एक-३ ( १८५२) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८/ कार्तिक १२ , 


शके १ ९ ४० 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : विस्थापित होत नाही . 


.. 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा अभ्यास 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 


अनुसूची- चार 
: -गोसीखुर्द प्रकल्प , महाराष्ट्र यांस भारत सरकार , पर्यावरण व वन मंत्रालय , नवी दिल्ली यांचे 

पत्र क्र . No.-J-11016(7) -84 - EN.S-LA दिनांक ३ फेब्रुवारी, १९ ८८ नुसार पर्यावरण आघात निर्धारण झालेले 
असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारण बाबतची तरतुद लागु होत नाही. 

अनुसूची--पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


: -निरंक 


प्रशासक म्हणून नियुक्त केलेल्या 
अधिका- याचे पदनाम 


प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: -निरंक 


: -निरंक 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील 


टीप : भू- संपादीत जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , गोंडपिपरी, जि . चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी 

उपलब्ध आहे . 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ७० . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , कलम ११ ( १) अन्वये. 


-- 


क्रमांक कावि - अका - प्रस्तु -२ - कावि -७९७-२०१८. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना, 
महसूल व वनविभाग क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्र.क्र . ७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा 
करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, या अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्याधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमिन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता ( यात 
यापुढे त्याचानिर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा उल्लेख करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे . अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 
ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे. 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसुचित करण्यात येते की उक्त जमीनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणारे असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावी.) 

आणि ज्याअर्थी, समाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८ / कार्तिक १२ , शके १९ ४० 


११ 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 


परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल . 

परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० 
च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. 
आणि 

म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, गोंडपिपरी, जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची-एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५-एलए- ६५-२०१८-२०१९ , गांव दिघोरी, तालुका पोंभुर्णा, जिल्हा चंद्रपूर, प.ह.नं. ०७, नवेगांव मोरे. 
सर्व्हे नंबर / गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 


हे.आर 


१ 


१५३ 


० २१ 


२ 


१५ ९ 


० २८ 


३ 


१०७ 


o ou 


४ 


१०२ 


0 ०६ 


५ 


११३ 


० ०६ 


६ 


६४ 


० २३ 


७ 


६५ 


० १३ 


८ 


६७ 


० ०१ 


९ 


९ 


० ०३ 


१० 


४८ 


० १७ 


११ 


४१ 


० ०५ 


१२ 


४१ 


० ०४ 


एकूण . 


१३२ 


अनुसूची -दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन 


गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प अंतर्गत आसोलामेंढा प्रकल्प. 
: - गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प अंतर्गत आसोलामेंढा मुख्य कालव्यावरुन निर्गमित दिघोरी शाखा 

कालवा व त्यावरील वितरीका क्र .३ मौजा दिघोरी येथील खाजगी शेतजमीन संपादीत 
करण्याकरीता . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ३ , २०१८/ कार्तिक १२, शके १९ ४० 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक रोजगार 
पायाभूत सुविधा सोयीसुविधा याबाबत व 
लाभासंबंधात ) 


गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प अंतर्गत आसोलामेंढा मुख्य कालव्यावरुन निर्गमित दिघोरी शाखा 
कालवा व त्यावरील वितरीका क्र . ३ कालव्याची सिंचन निर्मीती करुन पोंभुर्णा तालुक्यास इतर 
सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देणे. 


अनुसूची -तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : विस्थापित होत नाही . 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा अभ्यास 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला) 


अनुसूची - चार 
: -गोसीखुर्द प्रकल्प , महाराष्ट्र यांस भारत सरकार , पर्यावरण व वन मंत्रालय , नवी दिल्ली यांचे 

पत्र क्र . No.-J-11016( T) -84- EN.S -LAदिनांक ३ फेब्रुवारी, १९८८ नुसार पर्यावरण आघात निर्धारण झालेले 
असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारणा बाबतची तरतुद लागु होत नाही. 


अनुसूची - पाच 
नियुक्ती केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


: -निरंक 


प्रशासक म्हणून नियुक्ती केलेल्या 
अधिका- याचे पदनाम 


प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: -निरंक 


: -निरंक 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील 


विशेष नोंद : भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , गोंडपिपरी, जि . चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी 

उपलब्ध आहे. 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ७१ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अन्वये कलम ११ ( १ ) 


क्रमांक कावी- अका- प्रस्तु - २-७९८-२०१८. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या ( खंड) ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वनविभाग क्रमांक संकिर्ण दिनांक ११-२०१४ -प्र.क्र .७७- अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम " 
असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, या अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्ह्याधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता ( यात 
यापुढे त्याचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा उल्लेख करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे . अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे . 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ३ , २०१८ / कार्तिक १२ , शके १९ ४० 


१३ 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावी .) 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३, पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमुद करावा ). 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही . 


परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल . 

परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ पोट - कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे त्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० 
च्या उपनियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 
आणि 

म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , गोंडपिपरी, जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करित 


आहे .) 


अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०९ - एलए-६५-२०१८-२०१९, गांव चक कोसंबी, तालुका पोंभुर्णा, जिल्हा चंद्रपूर, प.ह.नं. ०३, घोसरी. 
अ.क्र . सर्व्हे नंबर/ गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


१ 


३२ 


० १० 


२ 


४१ 


० ०३ 


३ 


४० 


० २ ९ 


४ 


० २७ 


४४/२ 
४५/४ 


० २२ 


५ 

६ 


६३ 


००६ 


७ 


६७ 


० १३ 


८ 


२८/१ 


० ०८ 


९ 


२७ 


0 ०६ 


१० 


३३ 


० १ ९ 


११ 


७६ 


००७ 


१२ 


७५ 


० ० ९ 


१३ 


७० 


० २६ 


१४ 


६८ 


० ०३ 


ना .- एक -४ ( १८५२) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३, २०१८/ कार्तिक १२ , शके १ ९४० 


अनुसूची- एक - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


१५ 


३० 


० २७ 


१६ 


३१/२ 


००७ 


एकूण . 


२२२ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: - गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा प्रकल्प . 

गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा मुख्य कालव्यावरुन निर्गमित दिघोरी शाखा कालवा व 

त्यावरील वितरीका क्र .३ मौजा चेक कोसंबी येथील खाजगी शेतजमीन संपादीत करण्याकरीता . 
: - गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा मुख्य कालवावरुन निर्गमित दिघोरी शाखा कालवा व 

त्यावरील वितरीका क्र . ३ कालव्याची सिंचन निर्मिती करुन पोंभुर्णा तालुक्यास सिंचनासाठी 
पाणी उपलब्ध करून देणे . 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक रोजगार 
पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : –विस्थापित होत नाही . 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा अभ्यास 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला) 


अनुसूची- चार 
: -गोसीखुर्द प्रकल्प , महाराष्ट्र यांस भारत सरकार , पर्यावरण व वन मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे 

पत्र क्र . No.-J-11016( T )-84- EN.S-LAदिनांक ३ फेब्रुवारी , १९८८ नुसार पर्यावरण आघात निर्धारण झालेले 
असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतची तरतुद लागु होत नाही. 


अनुसूची - पाच 
नियुक्ती केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
: -निरंक . 


प्रशासक म्हणून नियुक्ती केलेल्या 


अधिका -याचे पदनाम 


प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: -निरंक . 


: -निरंक . 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील 


विशेष नोंद : भू- संपादीत जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, गोंडपिपरी , जि . चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी 

उपलब्ध आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८/ कार्तिक १२ , शके १ ९ ४० 


१५ 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ७२. 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , अन्वये कलम ११ ( १) . 


क्रमांक कावि- अका- प्रस्तु - २-७९९ - २०१८. 


. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या ( खंड) ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल 
व वनविभाग क्रमांक संकिर्ण दिनांक ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ-२, १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात 
आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखादया जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचाजिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, या अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता ( यात यापुढे 
त्याचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे . आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या 
पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसुचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावी.) 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३, पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्येदिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमुद करावा.) 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 

परंतु, आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतिची 
जिल्हाधिका- याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ पोट- कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यापुढे त्याचा “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या 
उपनियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, गोंडपिपरी, जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करित आहे. 

अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


अ . क्र . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०८ - एलए -६५-२०१८-२०१९ , गांव सेल्लुर नागरेड्डी , प.ह.नं. ०३ , घोसरी, तालुका पोंभुर्णा, जिल्हा चंद्रपूर. 
सर्व्हे नंबर / गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

हे . आर 
३ ९ 

० ०२ 


१ 


२ 


३८ 


०२ 


३ 


३७ 


०२ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ३ , २०१८/ कार्तिक १२, शके १९ ४० 


अनुसूची - एक - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


४ 


३३ 


० ०७ 


५ 


३२ 


३ 


६ 


३१ 


O 


७ 


३० 


O 


८ 


२ ९ 


००२ 


९ 


१२५ 


O 


१० 


१२८ 


० ०५ 


११ 


१३० 


० ०३ 


१२ 


१७१ 


० ०६ 


१३ 


१३७ 


०१५ 


१४ 


४६ 


० १६ 


१५ 


४७ 


००७ 


१६ 


४८ 


००८ 


१७ 


४ ९ 


००६ 


१८ 


५० 


१ ९ 


५१ 


२० 


५२ 


२१ 


५३ 


० 


२२ 


५४ 


००६ 


२३ 


५५ 


० ०४ 


२४ 


५६ 


००७ 


२५ 


१२३ 


. 


२६ 


१३१ 


० ११ 


२७ 


१३४ 


० ०४ 


एकूण 


१३२ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा प्रकल्प . 
: - गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा मुख्य कालव्यावरुन निर्गमित दिघोरी शाखा कालवा व 

त्यावरील वितरीका क्र . ३ मौजा सेल्लुर नागरेड्डी येथील खाजगी शेतजमीन संपादीत करण्याकरीता. 
गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा मुख्य कालवावरुन निर्गमित दिघोरी शाखा कालवा व 
त्यावरील वितरीका क्र . ३ कालव्याची सिंचन निर्मिती करुन पोंभुर्णा तालुक्यास सिंचनासाठी 
पाणी उपलब्ध करून देणे . 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक रोजगार 
पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८ / कार्तिक १२ , 


शके १ ९ ४० 


१७ 


अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : विस्थापित होत नाही . 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा अभ्यास 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 


अनुसूची- चार 
: -गोसीखुर्द प्रकल्प , महाराष्ट्र यांस भारत सरकार , पर्यावरण व वन मंत्रालय , नवी दिल्ली यांचे 

पत्र क्र . No.-J-11016(7)-84- EN.S - LA दिनांक ३ फेब्रुवारी , १९८८ नुसार पर्यावरण आघात निर्धारण झालेले 
असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतची तरतुद लागु होत नाही. 


अनुसूची -पाच 
नियुक्ती केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


: -निरंक . 


प्रशासक म्हणून नियुक्ती केलेल्या 
अधिका -याचे पदनाम 


प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: -निरंक . 


: -निरंक . 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील 


.. 


विशेष नोंद : भू- संपादीत जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, गोंडपिपरी, जि . चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी 

उपलब्ध आहे. 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ७३ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , अन्वये कलम ११ ( १ ) 


क्रमांक कावि - अका-प्रस्तु- २-८००-२०१८. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) 
याच्या कलम ३ च्या ( खंड ) ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसुल 
व वनविभाग क्रमांक संकिर्णदिनांक ११-२०१४ -प्र.क्र.७७- अ -२ , १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात 
आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड- अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखादया जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


ना .- एक-५ ( १८५२) . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८ / कार्तिक १२ , 


शके १९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, या अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता ( यात 
यापुढे त्याचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे . अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे. 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे 

नमुद करावी.) 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३, पोट- कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्येदिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमुद करावा.) 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 


परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुद्धीपरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतिची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ पोट-कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यापुढे त्याचा “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या 
उपनियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , गोंडपिपरी , जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करित 


आहे .) 


अनुसूची-एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०७- एलए-६५-२०१८-२०१९ , गांव सेल्लूर चक , प.ह.नं. ०३, घोसरी , तालुका पोंभुर्णा, जिल्हा चंद्रपूर, 
सर्व्हे नंबर / गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . 


अ . क्र . 


आर 


१ 


६ 


० १० 


२ 


४ 


० २२ 


३ 


३ 


० ०७ 


एकूण .. 


० ३ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८ / कार्तिक १२ , 


शके १ ९ ४० 


१ ९ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन 


: - गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा प्रकल्प . 

गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा मुख्य कालव्यावरुन निर्गमित दिघोरी शाखा कालवा व 

त्यावरील वितरीका क्र . ३ मौजा सेल्लूर चक येथील खाजगी शेतजमीन संपादीत करण्याकरीता. 
: - गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा मुख्य कालव्यावरुन निर्गमित दिघोरी शाखा कालवा व 

त्यावरील वितरीका क्र . ३ कालव्याची सिंचन निर्मिती करुन पोंभुर्णा तालुक्यास सिंचनासाठी 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक रोजगार 


पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 


पाणी उपलब्ध करून देणे . 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : विस्थापित होत नाही. 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा अभ्यास 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 


अनुसूची - चार 
:-गोसीखुर्द प्रकल्प, महाराष्ट्र यांस भारत सरकार , पर्यावरण व वन मंत्रालय , नवी दिल्ली यांचे 

पत्र क्र . No. -J-11016( 7)-84- EN.S-LA दिनांक ३ फेब्रुवारी, १९ ८८ नुसार पर्यावरण आघात निर्धारण झालेले 
असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतची तरतुद लागु होत नाही . 


अनुसूची - पाच 
नियुक्ती केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


: -निरंक . 


प्रशासक म्हणून नियुक्ती केलेल्या 
अधिका -याचे पदनाम 


प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: -निरंक . 


: -निरंक . 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील 


.. 


विशेष नोंद : भू- संपादीत जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, गोंडपिपरी, जि . चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी 

उपलब्ध आहे . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८/ कार्तिक १२ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ७४ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 


क्रमांक - कावि - अका- प्रस्तु- २-८०१-२०१८ 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे. 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


. 


आणि ज्याअर्थी, सदई , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत ; (विस्थापन होणार असेल तर अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावी.) 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमुद करावा .) 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास, जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचेबुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३, २०१८ / कार्तिक १२ , शके १ ९ ४० 


२१ 


आणि 

म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, गोंडपिपरी, जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६- एल ए-६५-२०१८-२०१९ 
गाव : चक फुटाणा, प.ह.नं. ३ घोसरी , तालुका पोंभुर्णा, जिल्हा चंद्रपूर 
अनुक्रमांक सर्व्हे क्र ./ गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


३/३ 


० ०७ 


२ 


७ ९ / ४ 


३ 


४ 


० १५ 


एकूण . . 


० २४ 


अनुसूची-दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण 
प्रकल्पाचेनाव : गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा प्रकल्प 

प्रकल्पकार्याचेवर्णन : गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा मुख्य कालव्यावरून निर्गमित दिघोरी शाखा कालवा व त्यावरील वितरीका क्र . ३, 
मौजा चक फुटाणा येथील खाजगी शेतजमीन संपादित करण्याकरीता. 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) : गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत आसोलामेंढा 
मुख्य कालव्यावरून निर्गमित दिघोरी शाखा कालवा व त्यावरील वितरीका क्र . ३ कालव्याची सिंचन निर्मिती करून पोंभुर्णा तालुक्यास सिंचनासाठी पाणी 
उपलब्ध करून देणे. 


.. 


अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापित होत नाही. 


अनुसूची-चार 
सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : -गोसीखुर्द प्रकल्प महाराष्ट्र यास 
भारत सरकार , पर्यावरण व वन मंत्रालय नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक NO - J- 11016( T)/ 84- EN -5 / 1A, दि . ३ फेब्रुवारी , १९ ८८ नुसार 
पर्यावरण आघात निर्धारण झालेले असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतची तरतुद लागु होत नाही. 


अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : -निरंक . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -निरंक . 


( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली त्या अधिसूचनेचा तपशील –निरंक . 


ना .- एक-६ ( १८५२) . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ३ , २०१८/ कार्तिक १२, शके १९ ४० 


विशेष नोंद : भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , गोंडपिपरी जि . चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात 
पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे . 


गोंडपिपरी : 
दिनांक २ नोव्हेंबर २०१८ . 


महादेव विक्रम खेडकर , 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , 

गोंडपिपरी. 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ७५ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११( १ ) 
अन्वये. 


क्रमांक - कावि - उविअ - भूसंपा- गो.प्र.अ- का - ५२४-२०१८. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रातील जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे. 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत ; (विस्थापन होणार असेल तर अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावी .); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमुद करावा.) 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३, २०१८ / कार्तिक १२ , शके १ ९ ४० 


२३ 


आणि 

म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल , जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५-६५-२०१८-२०१९ , 

गाव : उसरपार चक , तालुका सावली , जिल्हा चंद्रपूर . 
अनुक्रमांक सर्व्हे क्र ./ गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१६ 


० ४१ 


२ 


१८ 


० २० 


एकूण .. 


०६१ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : आसोलामेंढा प्रकल्प 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन : आसोलामेंढा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) : गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० 
हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 

विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : -गोसीखुर्द प्रकल्प महाराष्ट्र यास 
भारत सरकार , पर्यावरण व वन मंत्रालय नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक NO - J-11016( 7) / 84- EN- 5 / 1A, दि . ३ फेब्रुवारी , १९८८ नुसार 
पर्यावरण आघात निर्धारण झालेले असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारणाबाबतची तरतुद लागु होत नाही. 


अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : -निरंक . 


. . 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील –निरंक 


दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८/ कार्तिक १२ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ७६ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) 


अन्वये. 


क्रमांक - कावि - उविअ - भूसंपा - गो.प्र.अ.का.- ५३०-२०१८ 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वनविभाग क्र . संकीर्ण दिनांक ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे . आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम 
( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, सदई , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ; (विस्थापन होणार असेल तर अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावी .) 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्येदिलेला आहे; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा.) 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचेबुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम, २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३, २०१८ / कार्तिक १२ , शके १ ९ ४० 


२५ 


आणि 

म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल , जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६- एल- ६५-२०१८-२०१९ 

गाव : आसोला चक , तालुका सावली , जिल्हा चंद्रपूर 
अनुक्रमांक सर्व्हे क्र ./ गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


११ 


० ६ ९ 


२ 


१२ 


० ५० 


३ 


१३ 


० १८ 


४ 


१४ 


० १७ 


५ 


१५ 


० १८ 


६ 


१६ 


० ५८ 


७ 


१८ 


० १३ 


८ 


२० 


० १४ 


a 


२१ 


० ४० 


१० 


२२ 


१ १० 


११ 


२३ 


० २३ 


१२ 


२४ 


० ७५ 


१३ 


२५ 


० ६८ 


१४ 


२६ 


०५२ 


१५ 


२८ 


१२३ 


१६ 


२ ९ 


० ४५ 


१७ 


४८ 


० ५७ 


१८ 


५० / १,५० / २,५० / ३,५० / ४ 


१४७ 


१ ९ 


५३ 


० ०७ 


२० 


५५ 


० ९ ७ 


२१ 


५७ 


१ १४ 


२२ 


५८ 


० ८६ 


२३ 


६० 


० ८२ 


२४ 


६१ 


० ४४ 


२५ 


६३ 


० ५५ 


२६ 


६४ 


१४२ 


२७ 


७० 


१ १४ 


२८ 


७१ 


० ३७ 


२ ९ 


७३ 


१०६ 


३० 


७४ 


० ७८ 


३१ 


७५ 


० ४७ 


ना .- एक-७ ( १८५२) . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३, २०१८/ कार्तिक १२ , शके १ ९४० 


अनुसूची एक - चालू 
( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


३२ 


(99 


० २६ 


३३ 


७८ 


० २७ 


३४ 


८० 


० २८ 


३५ 


८१ 


० २८ 


३६ 


८२/ १,८२/ २ 


० ७८ 


३७ 


८४ 


०६२ 


३८ 


८५ 


० ७६ 


३ ९ 


८६ 


० ७८ 


४० 


८७ 


०३४ 


४१ 


८८ 


० ०७ 


४२ 


९ ० 


० ९ ४ 


४३ 


९ १ 


० २१ 


४४ 


९ २ 


० ५५ 


४५ 


९ ३ 


० ६२ 


४६ 


९ ५ 


०६० 


४७ 


१०१ 


० १ ९ 


४८ 


१०२ 


२१६ 


४ ९ 


१०३ 


० ४५ 


५० 


१०४ 


० ८० 


५१ 


१०५ 


० ७६ 


५२ 


१०६ 


०३२ 


५३ 


१०७ 


० ५८ 


५४ 


११० 


० ०७ 


५५ 


१११ 


००६ 


५६ 


११५ 


० १७ 


५७ 


११६ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : - आसोलामेंढा प्रकल्प . 
प्रकल्पकार्याचे वर्णन : - आसोलामेंढा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरिता. 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) : - गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० 
हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 

विस्थापित होत नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ३ , २०१८ / कार्तिक १२ , शके १९ ४० 


२७ 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणानेदिलेला) : -गोसीखुर्द प्रकल्प महाराष्ट्र यास 
भारत सरकार , पर्यावरण व वन मंत्रालय , नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक NO - J- 11016( 7)/84-EN.-5/1A, दि . ३ फेब्रुवारी , १९८८ नुसार 
पर्यावरण आघात निर्धारण झालेले असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारणबाबतची तरतूद लागु होत नाही. 


अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : -निरंक . 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -निरंक . 


( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील -निरंक . 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ७७. 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११( १ ) 
अन्वये. 


- 


क्रमांक -कावि- उविअ - भूसंपा- गो.प्र.अ.का.५३५-२०१८ 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वनविभाग क्र . संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र .७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे . 
आणि म्हणून , 

उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत ; (विस्थापन होणार असेल तर अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावी.) 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा.) 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास, जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८ / कार्तिक १२ , 


शके १९ ४० 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम, २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 
आणि 

म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मुल, जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६- एल - ६५-२०१८-२०१९ 

गाव : आसोला चक , तालुका सावली, जिल्हा चंद्रपूर 
अनुक्रमांक सर्व्हे क्र ./ गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . 


आर 


१ 


२ 


० ०४ 


२ 


५७ 


० १६ 


३ 


४ 


०३२ 


४ 


६ 


० ३२ 


५ 


७ 


० १७ 


६ 


२१ 


०४१ 


७ 


२२ 


०६९ 


८ 


२३ 


०६६ 


९ 


२४ 


०७४ 


१० 


२६ 


२२४ 


११ 


२७ 


०० ९ 


१२ 


३० 


०७१ 


१३ 


३१ 


० २ ९ 


१४ 


३२ 


० १२ 


१५ 


३५ 


०३१ 


१६ 


३६ 


० ३१ 


१७ 


३७ 


०३१ 


१८ 


५१ 


० ३१ 


१ ९ 


५२ 


० ४१ 


२० 


५३ 


० २३ 


२१ 


५४ 


० २४ 


२२ 


० १८ 


२३ 


५६ 


० ८३ 


२४ 


३ 


०३६ 


२५ 


५८ 


० १२ 


२६ 


८ 


० २३ 


२७ 


१० 


० १ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८ / कार्तिक १२ , 


शके १ ९ ४० 


२ ९ 


अनुसूची एक -चालू 
( २) 


( 9 ) 


( ३ ) 
हे . आर 


२८ 


१५ 


०७२ 


२ ९ 


१६ 


०६० 


३० 


१८ / १,१८ / २,१८ / ३,१८ / ४ 


२७७ 


३१ 


५ ९ 


o 


३२ 


५ 


० २० 


३३ 


९ 


० ०५ 


३४ 


१ ९ 


००१ 


३५ 


२८ 


० ५० 


३६ 


४१ 


० ३५ 


३७ 


५० 


०६० 


३८ 


६१ 


O 


३ ९ 


६३ 


०७५ 


४० 


६४ 


० ७७ 


४१ 


२० 


० २ ९ 


४२ 


२ ९ 


०४९ 


४३ 


३८ 


१०१ 


अनुसूची-दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : आसोलामेंढा प्रकल्प 
प्रकल्पकार्याचे वर्णन : आसोलामेंढा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरिता 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक, रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) : गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० 
हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 

अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 

विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची-चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : -गोसीखुर्द प्रकल्प महाराष्ट्र यास 
भारत सरकार, पर्यावरण व वन मंत्रालय नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक NO -J -11016(7)/ 84- EN- 5 / 1A, दि . ३ फेब्रुवारी, १९ ८८ नुसार 
पर्यावरण आघात निर्धारण झालेले असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारणबाबतची तरतुद लागु होत नाही. 

अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या अधिका- याचे पदनाम : -निरंक . 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -निरंक . 


( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील –निरंक 


ना .- एक -८ ( १८५२) . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८/ कार्तिक १२ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ७८ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११( १ ) 
अन्वये. 


क्रमांक- कावि - उविअ - भूसंपा - गो.प्र .- अ.का- ५४१-२०१८ 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वनविभाग क्र . संकीर्णदिनांक ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढेजिचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधाचा, अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


.. 


. 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत ; (विस्थापन होणार असेल तर अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावी .) 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमुद करावा.) 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास, जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुध्दीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम, २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३, २०१८ / कार्तिक १२ , शके १ ९ ४० 


३१ 


आणि 

म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल , जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०८-६५-२०१८-२०१९ 
गाव : अंतरगाव , तालुका सावली, जिल्हा चंद्रपूर 
सर्व्हे क्र ./ गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( २ ) 

( ३ ) 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


हे . आर 


१ 


६ ९ ४ 


०६१ 


२ 


९ १ / १ 


० ०८ 


३ 


१४/१ 


O 


४ 


१०६ 


००८ 


५ 


६०६ 


० १० 


६ 


१२ / १,१२ / २ 


० २४ 


७ 


६०८ 


००७ 


८ 


१३४ 


० १० 


९ 


१३३ 


० १५ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : 

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प 
प्रकल्पकार्याचे वर्णन : गोसीखुर्द उजवा मुख्य कालव्यावरील वितरिका डि . वाय ९ व त्यावरील मायनर आर १, आर-२ , एल -५, एल -६ चे 
कामाकरिता . 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) : गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० 
हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 

अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 


विस्थापित होत नाही. 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : -गोसीखुर्द प्रकल्प महाराष्ट्र यास 
भारत सरकार , पर्यावरण व वन मंत्रालय नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक NO - J- 11016(7)/ 84- EN -5 / 1A, दि . ३ फेब्रुवारी , १९ ८८ नुसार 
पर्यावरण आघात निर्धारण झालेले असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारणबाबतची तरतुद लागु होत नाही. 

अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : -निरंक . 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील –निरंक . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८/ कार्तिक १२ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ७९ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११( १ ) 
अन्वये. 


क्रमांक - कावि - उविअ - भूसंपा - गो.प्र.अ.का-५४७-२०१८. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग क्र . संकीर्ण ११-२०१४ -प्र.क्र .७७- अ-२, दिनांक १ ९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत ; (विस्थापन होणार असेल तर अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावी.) 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये दिलेला आहे. ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमुद करावा); 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचेबुध्दीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम, २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३, २०१८ / कार्तिक १२ , शके १ ९ ४० 


३३ 


आणि 

म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल , जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ० ९ -६५-२०१८-२०१९ 

गाव : अंतरगाव टोला , तालुका सावली, जिल्हा चंद्रपूर 
अनुक्रमांक सर्व्हे क्र ./ गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


२०२ 


१ 
२ 

३ 


४२ 


० १४ 


२४६ 


० २५ 


४ 


२४७/१ , २४७/२ 


० २१ 


अनुसूची-दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण 
प्रकल्पाचे नाव :- गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प . 

प्रकल्पकार्याचे वर्णन :- गोसीखुर्द उजवा मुख्य कालव्यावरिल वितरिका डि. वाय ९ व त्यावरील मायनर आर १, आर -२ , एल-५ , एल -६ चे 
कामाकरिता . 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) :- गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० 
हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 


विस्थापित होत नाही. 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : -गोसीखुर्द प्रकल्प महाराष्ट्र यास 
भारत सरकार , पर्यावरण व वन मंत्रालय नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक NO - J-11016( 7)/ 84 - EN -5 / 1A, दि . ३ फेब्रुवारी , १९ ८८ नुसार 
पर्यावरण आघात निर्धारण झालेले असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारणबाबतची तरतूद लागु होत नाही. 


अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : -निरंक . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील –निरंक . 


ना .- एक - ९ ( १८५२) . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८/ कार्तिक १२ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १ ( असा. ) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ८०. 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११( १ ) 
अन्वये. 


क्रमांक - कावि - उविअ - भूसंपा- गो.प्र .- अ.का- ५५३-२०१८ 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र .७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधाचा , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत ; (विस्थापन होणार असेल तर अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावी .) 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे ; (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमुद करावा .) 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुध्दीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम, २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८/ कार्तिक १२ , शके १९ ४० 


३५ 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल , जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०- एल -६५-२०१८-२०१९ 

गाव : मेहा बूज , तालुका सावली , जिल्हा चंद्रपूर 
अनुक्रमांक सर्व्हे क्र ./ गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


१ 


३०२ 


० २८ 


२ 


३ 


४८१ 


० २० 


४ 


७ 


० २० 


५ 


८ 


०२८ 


६ 


२२० 


० १२ 


४७८ 


०१६ 


अनुसूची-दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण 
प्रकल्पाचे नाव :- गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प . 
प्रकल्पकार्याचे वर्णन :- गोसीखुर्द उजवा मुख्य कालव्यावरील वितरिका डि . वाय ९ व त्यावरील मायनर आर १ , आर-२ , एल -५ , एल-६ 

चे 
कामाकरिता . 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक, रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) :- गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १, ९०,००० 
हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 

विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : -गोसीखुर्द प्रकल्प महाराष्ट्र यास 
भारत सरकार , पर्यावरण व वन मंत्रालय , नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक NO -J -11016(7) / 84- EN- 5 / 1A, दि . ३ फेब्रुवारी , १९ ८८ नुसार 
पर्यावरण आघात निर्धारण झालेले असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारणबाबतची तरतूद लागु होत नाही. 


अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : -निरंक . 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -निरंक . 


. 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील :-निरंक . 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८/ कार्तिक १२ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १ ( असा. ) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ८१ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११( १ ) 
अन्वये. 


क्रमांक- कावि- उविअ - भूसंपा -गो.प्र.- अ.का- ५६०-२०१८. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वनविभाग क्र . संकीर्ण ११-२०१४- प्र.क्र .७७- अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधाचा, अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


.. 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत ; (विस्थापन होणारे असेल तर अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावी .) 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्येदिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमुद करावा.) 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम, २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८/ कार्तिक १२ , शके १९ ४० 


३७ 


आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल, जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११ - एल - ६५-२०१८-२०१९ 

गाव : बेंबाळ, तालुका सावली, जिल्हा चंद्रपूर 
अनुक्रमांक सर्व्हे क्र ./ गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे.आर 


१ 


१६२० 


० ०६ 


२ 


८८८ 


० १२ 


३ 


९ २ ९ 


०० ९ 


४ 


९ ५७ 


००४ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण 


प्रकल्पाचे नाव :- गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प . 
प्रकल्पकार्याचे वर्णन :- आसोला मेंढा प्रकल्पाया मुख्य कालव्याकरिता. 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) :- गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० 
हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 


विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : -गोसीखुर्द प्रकल्प महाराष्ट्र यास 
भारत सरकार , पर्यावरण व वन मंत्रालय नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक NO - J -11016( 7)/ 84 -EN- 5 / 1A, दि . ३ फेब्रुवारी , १९ ८८ नुसार 
पर्यावरण आघात निर्धारण झालेले असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारणबाबतची तरतूद लागु होत नाही. 


अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : -निरंक . 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : - निरंक . 


ना .- एक-१० (१८५२) . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८ / कार्तिक १२ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ८२ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 

पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये 


क्रमांक कावि - उविअ- भूसंपा- गो.प्र .- अ.का.-५६१-२०१८ . - 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वनविभाग क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात 
आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे, 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत. ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी,कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पूनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) 


त्याअर्थी, आता , असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही. 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचेबुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकारी यांचेकडुन भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम 
१० च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३, २०१८ / कार्तिक १२ , 


शके १ ९ ४० 


३ ९ 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी,मुल जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२- एल -६५-२०१८-२०१९ , गाव : चांदापूर तालुका -सावली , जिल्हा- चंद्रपूर 
सर्व्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


हे . 


आर 


१ 


२४ ९ 


० २० 


२ 


२५४ 


३ 


२५५ 


० ०४ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


: 


: 


प्रकल्पाचे नाव 

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प 
प्रकल्पाचे वर्णन 

आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरीता 
समाजाला मिळणारे लाभ 

गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे. आर. क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 

अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास 

विस्थापित होत नाही . 
भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची- चार 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने 
दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 


गोसीखुर्द प्रकल्प महाराष्ट्र यास भारत सरकार पर्यावरण एवं 
वनमंत्रालय नई दिल्ली यांचे पत्र क्र . No-J-11016 ( 7)-84- EN.5 
1A दिनांक ३ फेब्रुवारी १९ ८८ नुसार पर्यावरण आघात निर्धारण 
झालेले असल्याकुळे सामाजिक आघात निर्धारण बाबतची तरतूद 


लागू होत नाही. 


अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : 


निरंक 


ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : 


निरंक 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचा तपशील : 


निरंक 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८ / कार्तिक १२ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . ८३ . 


भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि 

पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये 


क्रमांक कावि - उविअ- भूसंपा गो.प्र .- अ.का.- ५६२-२०१८. 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वनविभाग क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ (यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम " असा करण्यात 
आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे , 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहे . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे 


नमूद करावीत ) 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी,कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पूनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) 


त्याअर्थी, आता , असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकारी यांचेकडुन भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम 
१० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ३ , २०१८/ कार्तिक १२ , 


शके १ ९ ४० 


४१ 


आणि 

म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी मुल जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३-एल -६५-२०१८-२०१९ , गाव : जूनासुर्ला तालुका- सावली जिल्हा चंद्रपूर 
सर्व्हे क्रमांक / गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


हे . आर 


१ 


९ २१ 


० १० 


२ 


८७२ 


० ४३ 


३ 


७५३ 


० २१ 


४ 


७४४ 


० ०५ 


५ 


७३६ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


: 


प्रकल्पाचे नाव 

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प 
प्रकल्पकार्याचे वर्णन 

: - आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरीता 
समाजाला मिळणारे लाभ 

गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे. आर. क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 

अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास : 

विस्थापित होत नाही. 
भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने 
दिलेला ) 


गोसीखुर्द प्रकल्प महाराष्ट्र यास भारत सरकार पर्यावरण एवं 
वनमंत्रालय नई दिल्ली यांचे पत्र क्र . No-J- 11016 ( 7)-84- EN.5 
1A दिनांक ३ फेब्रुवारी १९ ८८ नुसार पर्यावरण आघात निर्धारण 
झालेले असल्याकुळे सामाजिक आघात निर्धारण बाबतची तरतूद 


लागू होत नाही. 


अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : 
ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : 


निरंक 


निरंक 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचा तपशील : 


निरंक 


ना .- एक -११ ( १८५२) . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८/ कार्तिक १२ , शके 


१ ९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ८४ . 


भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि 

पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये 


क्रमांक कावि - उविअ- भूसंपा गो.प्र .- अ.का.- ५६३-२०१८. 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वनविभाग क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात 
आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे , 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहे. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी,कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पूनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) 


त्याअर्थी, आता , असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकारी यांचेकडुन भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम 
१० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३, २०१८ / कार्तिक १२ , 


शके १ ९ ४० 


४३ 


आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी मुल जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४ - एल- ६५-२०१८-२०१९ , गाव : - राजगड तालुका- सावली जिल्हा चंद्रपूर 
अ.क्र . सर्व्हे क्रमांक / गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१७ 


० १८ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


: 


प्रकल्पाचे नाव 

: - गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प 
प्रकल्पकार्यांचे वर्णन 

आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरीता 
समाजाला मिळणारे लाभ 

गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे . आर. क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत. 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) 

अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास 

विस्थापित होत नाही. 
भाग पाडणारी कारणे 


: 


अनुसूची- चार 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने 
दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 


गोसीखुर्द प्रकल्प महाराष्ट्र यास भारत सरकार पर्यावरण एवं 
वनमंत्रालय नई दिल्ली यांचे पत्र क्र . No -J- 11016 (7 )-84-EN.5 
1Aदिनांक ३ फेब्रुवारी १९ ८८ नुसार पर्यावरण आघात निर्धारण 
झालेले असल्याकुळे सामाजिक आघात निर्धारण बाबतची तरतूद 
लागू 

होत नाही . 


अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : 


निरंक 


ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: 


निरंक 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचे तपशिल : 


निरंक 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८/ कार्तिक १२ , शके 


१ ९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . ८५. 


भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि 

पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये 


क्रमांक कावि - उविअ- भूसंपा गो.प्र.- अ.का.- ५६४-२०१८. 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वनविभाग क्रमांक संकिर्ण दि . ११-२०१४- प्र.क्र .७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात 
आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचानिर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे, 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहे. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पूनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्येदिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) 


त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल या कालावधीपर्यंत जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकारी यांचेकडुन भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम 
१० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३, २०१८ / कार्तिक १२ , 


शके १ ९ ४० 


४५ 


आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मुल जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १५ - एल - ६५-२०१८-२०१९ , गाव : - बाबराळा तालुका - सावली जिल्हा चंद्रपूर 
अ.क्र . सर्व्हे क्रमांक / गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


६ ९ 


००१ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 


: 


प्रकल्पाचे नाव 

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प 
प्रकल्पकार्यांचे वर्णन 

: - आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरीता 
समाजाला मिळणारे लाभ 

गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे . आर. क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) 

अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास : 

विस्थापित होत नाही . 
भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची - चार 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने 
दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 


गोसीखुर्द प्रकल्प महाराष्ट्र यास भारत सरकार पर्यावरण एवं 
वनमंत्रालय नई दिल्ली यांचे पत्र क्र . No-J -11016 ( 7)-84- EN.5 
1Aदिनांक ३ फेब्रुवारी १९८८ नुसार पर्यावरण आघात निर्धारण 
झालेले असल्याकुळे सामाजिक आघात निर्धारण बाबतीची तरतूद 
लागू होत नाही. 


अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : 


निरंक 


ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : 


निरंक 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचे तपशिल : 


निरंक 


ना .- एक -१२ ( १८५२ ). 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८/ कार्तिक १२ , शके 


१ ९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ८६ . 


भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि 

पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये 


क्रमांक कावि - उविअ - भूसंपा गो.प्र .- अ.का.- ५६५-२०१८ . - 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वनविभाग क्रमांक संकिर्ण दि . ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ -२,दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात 
आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचानिर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे, 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहे. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी,कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पूनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्येदिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) 


त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही. 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकारी यांचेकडुन भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम 
१० च्या उप-नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३, २०१८ / कार्तिक १२ , 


शके १ ९ ४० 


४७ 


आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्येपार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १६- एल -६५-२०१८-२०१९ , गाव : - भवराळा तालुका- सावली जिल्हा- चंद्रपूर 
सर्वे क्रमांक / गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


हे . आर 


१ 


११३ 


० ३४ 


२ 


११० 


०३७ 


3 


१११ 


० १३ 


४ 


१४१ 


००१ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 


: 


: 


प्रकल्पाचे नाव 

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प 
प्रकल्पकार्यांचे वर्णन 

: - आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरीता 
समाजाला मिळणारे लाभ 

गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे . आर . क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 
( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 

अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास 

विस्थापित होत नाही . 
भाग पाडणारी कारणे 

अनुसूची-चार 


: 


( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने 
दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 


गोसीखुर्द प्रकल्प महाराष्ट्र यास भारत सरकार पर्यावरण एवं 
वनमंत्रालय नई दिल्ली यांचे पत्र क्र . No -J-11016 ( 7)-84- EN.5 
1Aदिनांक ३ फेब्रुवारी १९ ८८ नुसार पर्यावरण आघात निर्धारण 
झालेले असल्याकुळे सामाजिक आघात निर्धारण बाबतीची तरतूद 


लागू होत नाही. 


अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : 


निरंक 


ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : 


निरंक 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचा तपशिल : 


निरंक 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८/ कार्तिक १२ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ८७. 


भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि 

पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , कलम ११ ( १ ) अन्वये 


क्रमांक कावि - उविअ- भूसंपा गो.प्र .- अ.का.- ५६६-२०१८ . - 


" 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग , क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४ -प्र.क्र .७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचानिर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहे. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत); 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे; 


आणि ज्याअर्थी,कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 


त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकारी यांचेकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम 
१० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३, २०१८ / कार्तिक १२ , 


शके १ ९ ४० 


४ ९ 


म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल , जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १७- एल -६५-२०१८-२०१९ गाव : गडीसुर्ला, तालुका- सावली, जिल्हा चंद्रपूर . 
अ.क्र . सर्वे क्रमांक / गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


४५२ 


० २८ 


२ 


९ 


० ०५ 


3 


१० 


० ०५ 


४ 


१७ 


००७ 


५ 


१८ 


० २० 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प 
प्रकल्प कार्यांचे वर्णन 

: - आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरीता 
समाजाला मिळणारे लाभ 

गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 
( आर्थिक रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 

अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास 

विस्थापित होत नाही . 
भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची- चार 


सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने 
दिलेला ) 


गोसीखुर्द प्रकल्प महाराष्ट्र यास भारत सरकार पर्यावरण एवं 
वन मंत्रालय , नई दिल्ली यांचेपत्र क्र . No -J-11016 ( 7) -84 
EN.5-1A, दिनांक ३ फेब्रुवारी १९ ८८ नुसार पर्यावरण आघात 
निर्धारण झालेले असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारण बाबतीची 
तरतूद लागू होत नाही. 


निरंक 


अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : 
ब . प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : 
क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचे तपशील : 


निरंक 


निरंक 


ना .- एक -१३ ( १८५२ ). 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८ / कार्तिक १२ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ८८ . 


भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि 

पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये 


क्रमांक कावि - उविअ- भूसंपा गो.प्र .- अ.का.- ५६७-२०१८ . - 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग , क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४ -प्र.क्र .७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचानिर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहे. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत); 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पूनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 


त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


.. 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकारी यांचेकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम 
१० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ३ , २०१८/ कार्तिक १२ , 


शके १ ९ ४० 


५१ 


म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल , जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची-एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १८ - एल- ६५-२०१८-२०१९ , गाव : - चक दूगाळा , तालुका- सावली, जिल्हा चंद्रपूर . 
अ.क्र . सर्व्हे क्रमांक / गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे.आर 


१ 


१७ ९ 


२ 


१२८ 


० १ ९ 


३ 


१३७ 


० ० ९ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


: 


प्रकल्पाचे नाव 

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरीता 
समाजाला मिळणारे लाभ 

गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 
( आर्थिक रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 

अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास 

विस्थापित होत नाही . 
भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची- चार 


सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव 
निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 


गोसीखुर्द प्रकल्प महाराष्ट्र यास भारत सरकार पर्यावरण एवं 
वन मंत्रालय , नई दिल्ली यांचे पत्र क्र . No -J- 11016 ( 7 )-84- EN.5 
1A, दिनांक ३ फेब्रुवारी १९ ८८ नुसार पर्यावरण आघात निर्धारण 
झालेले असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारण बाबतीची तरतूद 
लागू होत नाही. 


अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : 
ब . प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : 


निरंक 


निरंक 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 

त्या अधिसूचनेचे तपशील : 


निरंक 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८/ कार्तिक १२ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ८ ९. 


भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि 

पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये 


क्रमांक कावि - उविअ- भूसंपा गो.प्र.अ.का.-५६८-२०१८. 


“ 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग, क्रमांक संकिर्ण दि . ११-२०१४- प्र.क्र .७७- अ-२, दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहे. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत); 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 


त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


.. 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकारी यांचेकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम 
१० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ३, २०१८/ कार्तिक १२ , शके १९ ४० 


५३ 


म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल , जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची-एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १९- एल -६५-२०१८-२०१९, नाव : - चूरूळ तूकूम , तालुका- सावली, जिल्हा चंद्रपूर. 
सर्व्हे क्रमांक / गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


हे . आर 


१ 


५३ 


००७ 


२ 


५४ 


0 ०५ 


३ 


३५ 


० ०५ 


४ 


३६ 


० ०४ 


५ 


३७ 


०४२ 


६ 


५० 


० १६ 


७ 


४ ९ 


००६ 


८ 


४८/१ 


० १० 


४७ 


0 ०५ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


.. 


गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प 
प्रकल्प कार्यांचे वर्णन 

: - आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरीता 
समाजाला मिळणारे लाभ 

गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 
( आर्थिक रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


: 


अनुसूची- तीन 


विस्थापित होत नाही . 


बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास : 
भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव : 
निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 


गोसीखुर्द प्रकल्प महाराष्ट्र यास भारत सरकार पर्यावरण एवं 
वन मंत्रालय , नई दिल्ली यांचे पत्र क्र . No-J- 11016 (7 )-84 
EN.5-1A, दिनांक ३ फेब्रुवारी १९ ८८ नुसार पर्यावरण आघात 
निर्धारण झालेले असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारण बाबतीची 
तरतूद लागू होत नाही . 


ना .- एक -१४ ( १८५२ ). 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ३ , २०१८ / कार्तिक १२ , शके १९ ४० 


अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचेपदनाम : 
ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : 


निरंक 


निरंक 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचे तपशिल : 


निरंक 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९ ० . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि 

पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये 
क्रमांक कावि- उविअ- भूसंपा गो.प्र .- अ.का.- ५६ ९-२०१८ . 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ-२ , दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात 
आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे )सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे; 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहे. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी,कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्येदिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकारी यांचेकडुन भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम 
१० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ३ , २०१८/ कार्तिक १२ , 


शके १ ९ ४० 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन , मुल जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २० -एल- ६५-२०१८-२०१९ , गाव : सिंगापूर , तालुका - सावली जिल्हा चंद्रपूर 
सर्व्हे क्रमांक / गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


हे . आर 


१ 


१८३ 


२ 


१५० 


० १६ 


१ 


०८ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प 
प्रकल्प कार्यांचे वर्णन 

: - आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मूख्य कालव्याकरीता 
समाजाला मिळणारे लाभ 

गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 
( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


: 


अनुसूची- तीन 


विस्थापित होत नाही . 


बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास 
भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव 
निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) 


गोसीखुर्द प्रकल्प महाराष्ट्र यास भारत सरकार , पर्यावरण एवं 
वन मंत्रालय , नई दिल्ली यांचेपत्र क्र . No -J-11016 ( 7)-84- EN.5 
1Aदिनांक ३ फेब्रुवारी १९ ८८ नुसार पर्यावरण आघात निर्धारण 
झालेले असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारण बाबतीची तरतूद 


लागू होत नाही. 


अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : 


निरंक 


ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : 


निरंक 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचे तपशील : 
दिनांक १ नोव्हेंबर , २०१८ . 


निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८ / कार्तिक १२ , शके 


१ ९ ४० 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९ १. 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि 

पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये 


क्रमांक कावि - उविअ -भूसंपा गो.प्र .- अ.का.-५७०-२०१८. - 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे; 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहे. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्येदिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी,कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचेबुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकारी यांचेकडुन भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम 
१० च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३, २०१८ / कार्तिक १२ , 


शके १ ९ ४० 


५७ 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन , मुल जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २१-एल -६५-२०१८-२०१९ , गाव : - राजोली चक , तालुका - सावली जिल्हा चंद्रपूर 
सर्व्हे क्रमांक / गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


हे . आर 


१ 


७० 


००४ 


२ 


१७६/२ 


०४२ 


३ 


१८१ 


०३६ 


४ 


१ ९ ६ 


० २८ 


५ 


२४४ 


० १४ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


: 


प्रकल्पाचे नाव 

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प 
प्रकल्प कार्यांचे वर्णन 

: - आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मूख्य कालव्याकरीता 
समाजालामिळणारे लाभ 

गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) 


अनुसूची-तीन 


विस्थापित होत नाही . 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास : 
भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव 
निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 


गोसीखुर्द प्रकल्प महाराष्ट्र यास भारत सरकार पर्यावरण एवं 
वन मंत्रालय , नई दिल्ली यांचे पत्र क्र . No -J- 11016 ( 7 )-84- EN.5 
1A दिनांक ३ फेब्रुवारी १९ ८८ नुसार पर्यावरण आघात निर्धारण 
झालेले असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारण बाबतीची तरतूद 
लागू 

होत नाही . 


अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : 


निरंक 


ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : 


निरंक 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचे तपशील : 


निरंक 


ना .- एक -१५ ( १८५२ ). 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८ / कार्तिक १२ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ९२ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि 

पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये 


क्रमांक कावि - उविअ- भूसंपा गो.प्र .- अ.का.- ५७१-२०१८. 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४ -प्र.क्र .७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे )सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहे; (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी,कलम ४३ च्या पोट- कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पूनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे; (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) 


त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकारी यांचेकडुन भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम 
१० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचेव पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३, २०१८/ कार्तिक १२ , शके १९ ४० 


५ ९ 


आणि 

म्हणून ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मुल जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २२- एल- ६५-२०१८-२०१९ गाव : केशरवाही, तालुका- सावली, जिल्हा चंद्रपूर 
अ.क्र . सर्व्हे क्रमांक / गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


१ 


२३१ 


० ०२ 


२ 


२३८ 


० ४४ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प 
प्रकल्प कार्यांचे वर्णन 

आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरीता 
समाजाला मिळणारे लाभ 

गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे . आर. क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 
( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) 


: 


अनुसूची- तीन 


विस्थापित होत नाही . 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास : 
भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव 
निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) 


गोसीखुर्द प्रकल्प महाराष्ट्र यास भारत सरकार पर्यावरण एवं 
वन मंत्रालय नई दिल्ली यांचे पत्र क्र . No-J- 11016 ( 7)-84 
EN.5-1A, दिनांक ३ फेब्रुवारी १९ ८८ नुसार पर्यावरण आघात 
निर्धारण झालेले असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारण बाबतीची 
तरतूद लागू होत नाही . 


अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : 


निरंक 


ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : 


निरंक 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचे तपशील : 


निरंक 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८ / कार्तिक १२ , शके १९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ९ ३ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये . 


क्रमांक कावि - उविअ- भूसंपा.- गो.प्र.- कावि -५७२-२०१८. 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्र.क्र . ७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( झेड - अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्रातील जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 


हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 


वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम 
( १) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 


तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी); 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम-४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुर्नवसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -पाचमध्येदिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा .); 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 


अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास, जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीने बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन, पुर्नवसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम-१० 
च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८ / कार्तिक १२, शके १ ९ ४० 


६१ 


आणि , 


म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल, जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २३ - एल -६५-२०१८-२०१९ , 

गाव :- बोथली, तालुका- सावली , जिल्हा चंद्रपूर 
अनुक्रमांक 

सर्व्हे क्र . किंवा गट क्र . संपादनाखालील क्षेत्र अदमासे 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे.आर 


१ 


४०७ 


० १७ 


२ 


४०८ 


००१ 


३ 


५२३ 


० १३ 


प्रकल्पाचे नाव 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प . 
: - आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरिता. 

गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचा लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजालामिळणारे लाभ 
( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत 
सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची- तीन 
विस्थापित होत नाही . 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास : 


भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या गोसीखुर्द प्रकल्प महाराष्ट्र यास भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , नई दिल्ली 
अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव यांचे पत्र क्र . J-11016(7 )-84- EN = 5-1A दिनांक ३ फेब्रुवारी १९ ८८ नुसार पर्यावरण आघात 
निर्धारणाचा सारांश 

निर्धारण झालेले असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारण बाबतची तरतूद लागू होत नाही. 

अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 


निरंक . 


ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक . 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाचीनियुक्ती करण्यात आली 

त्या अधिसूचनेचा तपशील 


: 


निरंक . 


ना .-एक-१६ ( १८५२ ). 


૬૨ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ३, २०१८ / कार्तिक १२ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९ ४ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये . 


क्रमांक कावि - उविअ - भूसंपा.- गो.प्र .- अ.का.-५७३-२०१८. 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्रातील जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्येदिलेले आहे, 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 


उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणारे असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी); 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, कलम -४३ च्या पोट-कलम ( १) अन्वये पुर्नवसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा.); 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास , जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सुट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीने बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुर्नवसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम-१० 
च्या उप नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८ / कार्तिक १२, शके १ ९ ४० 


६३ 


आणि , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मुल , जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २४ - एल -६५-२०१८-२०१९ , 

गाव :- सावली, तालुका- सावली , जिल्हा चंद्रपूर 
अनुक्रमांक सर्व्हे क्र ./ गट क्र . 

संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


७११ 


००६ 


२ 


७४२ 


0 ० ९ 


३ 


७४३ 


0 ० ९ 


१००५ 


० २८ 


५ 


१००७ 


० २४ 


६ 


१०४६ 


० २४ 


प्रकल्पाचे नाव 


अनुसूची -दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प . 
आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरिता. 
गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचा लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत 
सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची- तीन 


विस्थापित होत नाही . 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास : 
भाग पाडणारी कारणे 


: 


अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा- या गोसीखुर्द प्रकल्प महाराष्ट्र यास भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , नई दिल्ली 
अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव यांचे पत्र क्र . J- 11016(7 )-84- EN= 5-1A दिनांक ३ फेब्रुवारी १९ ८८ नुसार पर्यावरण आघात 
निर्धारणाचा सारांश 

निर्धारण झालेले असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारण बाबतची तरतूद लागू होत नाही . 


अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 


: 


निरंक . 


ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक. 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 

त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


: 


निरंक 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३, २०१८ / कार्तिक १२ , शके १ ९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ९ ५ . 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये. 


क्रमांक कावि - उविअ- भूसंपा.- गो.प्र.- अ.का.-५७४-२०१८ . - 


ज्याअर्थी, भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण दिनांक ११-२०१४ -प्र.क्र .७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा 
करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्रातील जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे , 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमीसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी); 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे; 


आणि ज्याअर्थी, कलम-४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुर्नवसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्येदिलेला आहे .(नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा.); 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास, जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सुट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम-१० 
च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमीअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ३ , २०१८ / कार्तिक १२ , शके १९ ४० 


६५ 


आणि , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल , जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २५ - एल - ६५-२०१८-२०१९ , 

गाव :- हिरापुर, तालुका-सावली, जिल्हा चंद्रपूर . 
अनुक्रमांक सर्व्हे क्र ./ गट क्र . 

संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१८५ 


००१ 


२ 


११४ 


० १८ 


३ 


९ २ 


० ५६ 


प्रकल्पाचे नाव 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प . 
आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरिता. 
गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत 
सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची -तीन 
विस्थापित होत नाही . 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास : 


भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची- चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 


: 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या गोसीखुर्द प्रकल्प महाराष्ट्र यास भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , नई दिल्ली 
अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव यांचे पत्र क्र . No.J-1-1016(7 )-84- EN- 5-1A, दिनांक ३ फेब्रुवारी १९ ८८ नुसार पर्यावरण 

आघात निर्धारणाचा सारांश निर्धारण झालेले असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारण बाबतची तरतूद 
लागू होत नाही. 


अनुसूची- पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 


निरंक 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 

त्या अधिसूचनेचा तपशील 


निरंक . 


ना .- एक -१७ ( १८५२ ). 


६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ३ , २०१८ / कार्तिक १२ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९ ६ . 


भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ (१ ) अन्वये . 


क्रमांक कावि - उविअ- भूसंपा.- गो.प्र.- अ.का.- ५७५-२०१८. - 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकिर्णदिनांक ११-२०१४-प्र.क्र .७७ - अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा 
करण्यात आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्रातील जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे , 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 


सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे : 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमीसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी); 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम -४३ च्या पोट-कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा.); 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास , जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सुट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम-१० 
च्या उप नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमीअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८ / कार्तिक १२, शके १ ९ ४० 


६७ 


आणि , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल , जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २६- एल -६५-२०१८-२०१९ , 

गाव :- करगाव चक , तालुका- सावली, जिल्हा चंद्रपूर . 
अनुक्रमांक सर्व्हे क्र ./ गट क्र . संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१६ 


० २० 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प . 
- आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरिता . 

गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचा लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत 
सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची - तीन 


विस्थापन होत नाही . 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास : 
भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची- चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 


: 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या 
अभिकरणाने दिलेला . 


गोसीखुर्द प्रकल्प महाराष्ट्र यास भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , नई दिल्ली 
यांचे पत्र क्र . No. J-11016( 7) -84-EN= 5-1A, दिनांक ३ फेब्रुवारी १९ ८८ नुसार 
पर्यावरणनिर्धारण झालेले असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारण बाबतची तरतूद लागू होत 
नाही. 


अनुसूची- पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 


: 


निरंक . 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक . 


( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 

त्या अधिसूचनेचा तपशील 


: 


निरंक . 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८ / कार्तिक १२ , शके १९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९ ७ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १) अन्वये . 


क्रमांक कावि - उविअ - भूसंपा.- गो.प्र .- अका- ५७६-२०१८. - 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ -प्र.क्र . ७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम ” असा करण्यात 
आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्याजिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्रातील जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्येदिलेले आहे , 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी); 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे; 


आणि ज्याअर्थी, कलम-४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुर्नवसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.); 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाहीः 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईलः 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम -१० च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८ / कार्तिक १२, शके १ ९ ४० 


६ ९ 


आणि , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल, जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


.. 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २७- एल- ६५-२०१८-२०१९ , 

गाव : सावली तुकूम , तालुका सावली, जिल्हा चंद्रपूर 
अनुक्रमांक 

सर्व्हे क्र ./ गट क्र . संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१३० 


००९ 


२ 


१२ ९ 


० १५ 


३ 


१२३ 


० १६ 


४ 


१५ ९ 


०३२ 


प्रकल्पाचे नाव 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प . 
: - आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरीता. 

गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे . आर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत 
सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची- तीन 
विस्थापित होत नाही . 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास : 
भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची- चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 


: 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या 
अभिकरणाने दिलेला 


गोसीखुर्द प्रकल्प महाराष्ट्र यास भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली 
यांचे पत्र क्र . No.J - 1-1016( 7)-84- EN = 5-1A दिनांक ३ फेब्रुवारी १९ ८८ नुसार पर्यावरण 
आघात निर्धारण झालेले असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारण बाबतची तरतूद लागू होत 
नाही . 


. 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 


: 


निरंक . 


ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक . 


निरंक . 


क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 

त्या अधिसूचनेचा तपशील 
ना .- एक-१८ ( १८५२) . 


७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८ / कार्तिक १२ , शके १९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ९ ८ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १) अन्वये 


क्रमांक कावि - उविअ- भूसंपा.- गो.प्र.- अका- ५७७-२०१८ . - 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढेजिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्रातील जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी); 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे; 


आणि ज्याअर्थी, कलम-४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे.(नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा .); 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईलः 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाईदिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या 
नियम -१० च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात 


येत आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८ / कार्तिक १२ , 


शके १ ९ ४० 


७१ 


आणि , म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल, जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २८ - एल -६५-२०१८-२०१९ , 

गाव- चककरंजी , तालुका सावली, जिल्हा चंद्रपूर 
अनुक्रमांक सर्व्हे क्र ./ गट क्र . 

संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


५३८ 


००६ 


२ 


५४०/२ 


००६ 


३ 


२८० 


० १६ 


४ 


२७ ९ / ४ 


० ० ९ 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प . 
आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरीता. 
गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे . आर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ प्राप्त होणार आहे . 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक रोजगार , पायाभूत 
सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची - तीन 
विस्थापित होत नाही . 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास : 
भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची - चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 


सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा- या गोसीखुर्द प्रकल्प महाराष्ट्र यास भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , नई दिल्ली 
अभिकरणाने दिलेला . 

यांचे पत्र क्र . J- 11016( 7) -84- EN5-1A, दिनांक ३ फेब्रुवारी १९ ८८ नुसार पर्यावरण 
आघात निर्धारणाचा सारांश निर्धारण झालेले असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारण बाबतची 
तरतूद लागू होत नाही . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 

निरंक . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली त्या 

निरंक . 
अधिसूचनेचा तपशील . 


निरंक . 


: 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८ / कार्तिक १२ , शके १९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . ९९ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १) अन्वये . 


क्रमांक कावि - उविअ- भूसंपा.- गो.प्र.- अका- ५७८-२०१८ . – 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र . ७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्रातील जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे; 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी); 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम-४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.); 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाहीः 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईलः 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या 
नियम -१० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८ / कार्तिक १२ , 


शके १ ९ ४० 


७३ 


आणि , म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल, जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २९ - एलए - ६५-२०१८-२०१९ , 

गाव :- सावंगी दिक्षीत , तालुका- सावली, जिल्हा चंद्रपूर 
अनुक्रमांक सर्व्हे क्र ./ गट क्र . 

संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


२ 


० १२ 


२ 


३ 


० १ ९ 


३ 


० २० 


००६ 


५ 


६ 


० १२ 


६ 


७ 


० १० 


७ 


८ 


० ०६ 


८ 


१० 


० २६ 


९ 


११ 


००६ 


१० 


१२ 


० २२ 


११ 


१३ 


१०६ 


१२ 


१४ 


० ५३ 


१३ 


१५ 


०६० 


१४ 


१८ 


० ६० 


१५ 


१ ९ 


० १२ 


१६ 


२० 


0 ० ९ 


१७ 


२१ 


० ० ९ 


१८ 


२२ 


०३८ 


१ ९ 


२४ 


० १२ 


२० 


२५ 


०७१ 


२१ 


२६ 


० ४४ 


२२ 


२७ 


० ४० 


२३ 


२८ 


० ४४ 


२४ 


२ ९ 


० १५ 


२५ 


३० 


० २४ 


२६ 


३१ 


०४६ 


२७ 


३२ 


० १० 


२८ 


३३ 


० ४८ 


२ ९ 


३४ 


०३१ 


ना .- एक -१ ९ ( १८५२ ). 


७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३, २०१८ / कार्तिक १२ , शके १ ९ ४० 


अनुसूची - एक- चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


३० 


३५ 


० १४ 


३१ 


३६ 


० ५३ 


३२ 


३७ 


० ५० 


३३ 


३८ 


० ८० 


३४ 


३ ९ 


० २८ 


३५ 


४० 


०७० 


३६ 


४१ 


०४६ 


३७ 


४२ 


०३९ 


३८ 


४६ 


० ९ ५ 


३ ९ 


४८ 


१०७ 


४० 


४ ९ 


०७४ 


४१ 


५० 


० ८० 


४२ 


५१ 


०६२ 


४३ 


५२ 


० ८७ 


४४ 


५३ 


१ ९ ० 


४५ 


५४ 


२ १४ 


४६ 


५५ 


० १८ 


४७ 


५७/१ 


० ६० 


४८ 


५७/२ 


० ५ ९ 


४ ९ 


५७/३ 


०६० 


५० 


५ ९ 


१४४ 


५१ 


६० 


० ९ १ 


५२ 


६१ 


०३८ 


५३ 


६३ 


० ४२ 


५४ 


६४ 


० २४ 


५५ 


६५ 


००४ 


५६ 


६६ 


० ७३ 


५७ 


६७ 


० ०८ 


५८ 


६८ 


० १० 


५ ९ 


६ ९ 


० १० 


६० 


७० 


० १२ 


६१ 


७१ 


० २४ 


६२ 


८० 


० २७ 


६३ 


८१ 


० १५ 


६४ 


८२ 


०३० 


६५ 


८३ 


०६० 


६६ 


८४ 


O 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ३ , २०१८ / कार्तिक १२ , शके 


१ ९ ४० 


७५ 


अनुसूची- एक- चालू 


( 9 ) 


( २ ) 


( ३) 


हे . आर 


६७ 


८७ 


0 ० ९ 


६८ 


८ ९ 


० ८३ 


६ ९ 


९ ० 


० १२ 


७० 


९ १ 


० ९ ० 


७१ 


९ २ 


०५५ 


७२ 


९ ३ 


0 १५ 


प्रकल्पाचे नाव 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प . 
: - आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरीता. 

गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे. आर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ प्राप्त होणार आहे. 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


... 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक रोजगार, पायाभूत 
सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची- तीन 
विस्थापित होत नाही . 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास : 
भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची- चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 


: 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या गोसीखुर्द प्रकल्प महाराष्ट्र यास भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , नई दिल्ली 
अभिकरणाने दिलेला. 

यांचे पत्र No. J- 11016( 7)-84- EN5-1A, दिनांक ३ फेब्रुवारी १९ ८८ नुसार पर्यावरण 
आघात निर्धारणाचा सारांश निर्धारण झालेले असल्यामुळे सामाजिक आघात निर्धारण बाबतची 
तरतूद लागू होत नाही. 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 

निरंक . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली त्या 

अधिसूचनेचा तपशील . 


निरंक . 


मुल : 


महादेव विक्रम खेडकर , 

उपविभागीय अधिकारी 
तथा भूसंपादन अधिकारी ,मुल. 


दिनांक २ नोव्हेंबर , २०१८ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR 
SHANKAR GAIKWAD PRINTED ATGOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


